शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील विद्यमान 
शासकीय पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन 
अभ्यासक्रम सुरु करणे, अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत 
घट करणे, अभ्यासक्रम बंद करणे, तुकडी बंद करणे इ. 
साठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शासन मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.५५/२२)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: ०४ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ -9) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे दि. २६.०७.२०२२ रोजीचे ई-मेल 
व्दारे उपलब्ध मान्यतेची यादी. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/एआयसीटीई/शा.सं./मान्यता/२०२२/६५७, दिनांक २६.०७.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन १ येथील 
दि. २६.०७.२०२२ रोजीचे ई-मेल व्दारे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील विद्यमान शासकीय 
पदविका संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत घट करणे, अभ्यासक्रम 
बंद करणे, तुकडी बंद करणे इ. साठी मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी 
त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधिन २ येथील पत्राव्दारे त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील 
विद्यमान शासकीय पदविका संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत घट 
करणे, अभ्यासक्रम बंद करणे, तुकडी बंद करणे इ. साठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार सोबत जोडण्यात आलेल्या 
Annexure A व 8 मध्ये नमुद संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आल्यानुसार खालील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. wa | तपशिल 

_१_|॥७९॥७॥ _ | विद्यमान शासकीय पदविका संस्थामध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे. 

2 |AnnexureB | विद्यमान शासकीय पदविका संस्थेतील अभ्यासक्रम बंद करणे, तुकडी बंद 
करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत घट करणे 
इत्यादी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.५५/२२)तांशि-५ 


१. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद 
केल्याप्रमाणे मर्यादित राहील. 

२. सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता/ 
समकक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. 

३. सदर अभ्यासक्रमांच्या मुदतवाढीस अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची मान्यता 
घेण्याची कार्यवाही संस्थेने नियमाप्रमाणे करावी. 

४. सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

५. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

६. संस्थेतील ग्रंथालयास आव्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

७. सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली ules व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या 
परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

८. रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ LAT अँक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आव्यक राहील. 

९. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व संबंधित 
विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

१०.वरीलप्रमाणे नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/ अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे या बाबींसाठी 
शासनाकडून वाढीव शिक्षक/शिक्षकेतर पदे मंजुर करण्यात येणार नाहीत. तथापी, आवश्‍यक 
शिक्षक/ शिक्षकेतर पदांची गरज पदांच्या रुपांतरण/ समावेशनाने भागविण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८०४१५२३१०९७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नावाने ने 9 Digitally signed by ANIL RAGHUNATH KATKAR 
ANIL RAG HUNATH on: cn = anit RAGHUNATH KATKAR, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

KAT KA R MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2022.08.04 15:29:57 +05'30' 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.५५/२२)तांशि-५ 


३. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सर्व संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१, 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), 
नवी दिल्ली, 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई, 

९. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Institute 
Code 


3007 |GOVERNMENT 
POLYTECHNIC 
MUMBAI 

2013 |GOVERNMENT 
POLYTECHNIC, 
AMBAD. 

2018 |GOVERNMENT 
POLYTECHNIC, 
OSMANABAD 

6016 |GOVERNMENT 
POLYTECHNIC, 
KARAD 

4009 |}GOVERNMENT 
POLYTECHNIC,B 
RAMHAPURI 


Sr Institute Name 


No 


शासन निर्णय क्र. मान्यता-2022/(प्र.क्र.55/22)/तांशि-5, दि. 04 ऑगस्ट, 2022 सोबतचे 


List of New Courses/ Increse in Intake in Government Institutes, Approved by AICTE from A.Y.2022-23 


Institution 
Type 


Government [ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 

Government |ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 

Government [ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 

Government |ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 

Government [ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Program 


District | 


49, KHERWADI 
ALIYAWAR JUNG 
MARG, BANDRA 


(EAST) MUMBAI 


MUMBAI 
SUBURBAN 


MHADA COLONY, 
PACHOD ROAD, 
AMBAD. 


TULJAPUR ROAD, 
OSMANABAD 


9 


KHED,NAGBHID 
ROAD,BRAMHAPU 
RLTA:- 
BRAMHAPURLDIST 
:-CHANDRAPUR 


CHANDRAPUR SATARA OSMANABAD JALNA 


Annexure A 


University / 
Board 


Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 


Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 


Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 


Mumbai 


Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 


Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 


Name of Course 


DIPLOMA ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE (AI) 
AND MACHINE 
LEARNING 
DIPLOMA ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE (AI) 
AND MACHINE 
LEARNING 
DIPLOMA ELECTRICAL 
ENGINEERING 
DIPLOMA MECHATRONICS 
DIPLOMA MECHATRONICS 


Level 


Course 
Status- 
Division 


Intake 
Approved 
for 2021- 
22 
0 


Intake 
Approved 
for 2022-23 


30 


Variation 


for 


Application 


for new 
course 


Application 


for new 
course 


Application 


for new 
course 


Application 


for new 
course 


Application 


for new 
course 


Course 
Applied 


1of1 


Institute | Institute Name 


Code 


2013 |GOVERNMENT 
POLYTECHNIC, 
AMBAD. 

2018 |GOVERNMENT 
POLYTECHNIC, 
OSMANABAD 


4008 |GOVERNMENT 
POLYTECHNIC, 
SAKOLI 

4009 |GOVERNMENT 
POLYTECHNIC,B 
RAMHAPURI 

5007 |SHIKSHAN 
MAHARSHI 
DADASAHEB 
RAWAL 
GOVERNMENT 
POLYTECHNIC 
DHULE 

6014 |GOVERNMENT 
RESIDENCE 
WOMEN 
POLYTECHNIC, 
TASGAON 


Sr 
No 


शा.नि.क्र. मान्यता-2022/(प्र.क्र.55/22)/तांशि-5, दि. 04 ऑगस्ट, 2022 सोबतचे 


Annexure B 


List of Closure of Courses/ Closure of Div./ Reducation in Intake in Govt. Inst's, Approved by AICTE from A. Y.2022-23 


Institution 
Type 


Government {ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 

Government |ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Government |ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 

Government {ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Government {ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 

Government {ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Program 


MHADA COLONY, 
PACHOD ROAD, 
AMBAD. 


TULJAPUR ROAD, 
OSMANABAD 


SHENDURWAFA, 
TALUKA-SAKOLI, 


KHED,NAGBHID 
ROAD,BRAMHAPU 
RLTA:- 
BRAMHAPURL DIST 
:-CHANDRAPUR 


VIDYANAGARI, 
DEOPUR, DHULE 


MANE RAJURI 
ROAD, TASGAON 


SANGLI DHULE CHANDRAPUR BHANDARA| OSMANABAD JALNA| _ District | 


Name of Course 


University / 
Board 


Level 


DIPLOMA |ELECTRONICS 
ENGINEERING 
DIPLOMA |MECHANICAL 
ENGINEERING 


DIPLOMA |ELECTRONICS 
AND 
TELECOMMUNICA 
TION 
ENGINEERING 

DIPLOMA |ELECTRONICS 
AND 
TELECOMMUNICA 
TION 


DIPLOMA |AUTOMOBILE 
ENGINEERING 
DIPLOMA |MECHANICAL 
ENGINEERING 


Maharashtra 
State Board of 
Technical 


Maharashtra 
State Board of 
Technical 


Maharashtra 
State Board of 
Technical 


Maharashtra 
State Board of 


Technical 


Course 
Status- 
Division 


GOVERNME 


GOVERNME 
NT- Regular 
Division 


GOVERNME 


GOVERNME 


Intake Intake 
Approved | Approved 
for 2021- | for 2022-23 


22 


0 


30 


Variation | Course 
Applied 
for 


EoA with 
Closure of 
Div 


EoA with 
Closure of 
Div 


EoA Only 


Closure of 
course 


EoA with 
Closure of 
Div 


Closure of 


course 


1of2 


Institute 
Code 


GOVERNMENT 
POLYTECHNIC 
MIRAJ 


GOVERNMENT 
POLYTECHNIC, 
KARAD 


त्र्यं 
ष्ठ 
Z 
<t 
n 
<t 
प्रद 
< 
e 
< 
n 


शा.नि.क्र. मान्यता-2022/(प्र.क्र.55/22)/तांशि-5, दि. 04 ऑगस्ट, 2022 सोबतचे 


Institution 
Type 


District | 


Government 


Government 


Program 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Annexure B 


University / 
Board 


Maharashtra DIPLOMA 
State Board of 
Technical 


DIPLOMA 


List of Closure of Courses/ Closure of Div./ Reducation in Intake in Govt. Inst's, Approved by AICTE from A. Y.2022-23 


Name of Course Course 
Status- 
Division 


CIVIL 
ENGINEERING 


MECHANICAL 
ENGINEERING 


Course 
Applied 
for 


EoA with 
Closure of 
Div 


EoA with 
Closure of 
Div 


2 of 2 


